महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ, उप 
संचालक, आरोग्य सेवा, या संवर्गातील अधिका-यांची 
दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जेसूची-२०१७/प्र.क्र.१७३ /सेवा-२ 
जी.टी. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. जेसूची-२०१७/प्र.क्र.१७३ /सेवा-२, दि.(9.१०.२०१७ 
परिपत्रक - 
संदर्भ क्र ०२ च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील “उपसंचालक आरोग्य 
सेवा” (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ७६००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०१७ रोजीची अंतरिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये वैयक्तिक माहिती अथवा क्रमवारी या संदर्भात हरकत / 
आक्षेप इ. पाठविण्याबाबत १ महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या संदर्भात संबंधीतांकडून त्रुटी / आक्षेप प्राप्त 
झाल्यानुसार आवऱ्यकत्या दुरुस्त्या करुन नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. 
२ आता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ मधील उपसंचालक आरोग्य सेवा या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत 
विवरणपत्र अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयानुसार तयार करण्यात आली आहे. 
३. सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली 
असून त्याचा संकेताक क्र.२०१८०९१०१८४४२५६३१७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


1 अ री , ; 
Vi S h nu d 35 कीट signed by Vishnudas Pundlikrao 


N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Pp (1 al d | | kra O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac71c69b99a86a5fe5 
189556b7a95d5896bbb8 1496f403bb58ac 


G h O d ke 3e, cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2018.09.11 16:00:09 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान PASH, AKA आरोग्य अभियान,मुंबई 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी / सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (सवी 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व ) / संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांचेमार्फत) /निवड नस्ती (सेवा-२) 


७9 wa A WO 


विवरणपत्र-अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.जेसूची २०१७/प्र.क्र.१७३/सेवा-२, दि.११.०९.२०१८ सोबतचे प्रपत्र अ 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतनश्रेणी रु.१५६०००-३९१०० ग्रेड पे ७६०० मधील उप संचालक, आरोग्य सेवा, दि.०१/०१/२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची 
नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/मर्यादीत 
विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 


& & डा 
अंबाडेकर 


a 
.नितीन नथ्यूजी इमाव 
कत वि 
७ ७ ।|डॉ.विजय पोडट्टीवार अ.ज. २४.५.१९७२ |१७.१०.२०१६ 


प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक 
(aaa 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक) 


क$ मह वळ ल अते वि गति ee आलात विक ने का 


६.७.१९५८ १५.२.२०१२ पदोन्नती २३.९.२०११ ३१.७.२०१८ एम.एस.(आर्था) |।१)शा.नि.दि.३.९.२०१५ 
से.नि.वय वाढ 
२शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 


८ ८  ।डॉ.लोचना रावसाहेब खुला ५.११.१९६० ।|१७.१०.२०१६ 
घोडके 


"उप संचालक" या संवर्गातील दि.०१/०१/२०१७ रोजीची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्‍त पदे याबाबतचा तपशिल 


ज्येष्ठता 


उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्ष) 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


दिनांक/ 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 


९ le हलली 


५.१२.२०१२ ३१.१२.२०२२ [ea St ARTs) ।|शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 


५.१२.२०१२ ३१.३.२०१९ एमडी बालरोग १शा.नि.दि.३.९.२०१५ 
.नि.वय वाढ 
२शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 


पदोन्नती - १२ 


स्वेसेनि दि.२०.७.२०१७ 


a 


शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 


